, मुंबई 


पॉप्युलर प्रकाशन 


६१ 


लाडक्या पोपटास 
(म-१११) 

पॉप्युलर प्रकाशन 

153 81-7185-550-4 


(8 १९९६, चंपा लिमये 


प्रकाशक : 
रामदास भटकळ 


पॉप्युलर प्रकाशन प्रा. लि. 


३५ सी, पं. मालबीय मार्ग 
ताडदेव, मुंबई ४०० ०३४ 


1.91),17%॥ "(02५1५5 
(8 : 1,लाटा5) 
॥॥8ता त 1111998 


पहिली आवृत्ती: १९६१/१८८३ 
पुनर्मुद्रण : १९९६/१९१८ 


मुद्रकः 

मौज प्रिंटींग ब्युरो 
खटाववाडी, गिरगाव 
मुंबई - ई०० ००४ 


> आति च रळ 
” १ 


आपली मायभूमि १४ वर्षापूर्वी स्वतंत्र झाली. गोऱ्या इंभ्रजांचं राज्य गेलं अन्‌ 

आपल्या लोकांचं राज्य सुरूं झालं. परंतु गोवा आपल्या मायदेशाचाच भाग 

असूनहि अजून फिरंग्यांच्या ताब्यांत आहे. त्याला खतंत्र करण्यासाठीं पहिली | 
मोठी चळवळ १९४६-४७ सालांत पोपटच्या डॉक्‍्टरकाकांनीं ( राममनोहर | 
लोहियांनीं ) खुरूं केली. या चळवळीला १९५४-५५ सालांत परत जोर 

चढला. आपल्या मायभूमीच्या हजारों खुपुन्नांनां तिच्यांत उडी | 
घेतली. फिरंग्यांनीं त्यांना लाठ्याकाठ्यांनीं मारलं. त्यांच्यावर बंदुका 

चालविल्या. कित्येकांना १२-१२ वर्षांच्या दिक्षा देऊन तुरुंगांत । 
कोंडून ठेवलं. या लोकांत पोपटचे भाई ( वडील ) देखील 

होते. पूर्वी इंग्रजांनीं त्यांना अनेक वेळां असंच पिजऱयांत 

डांबून ठेवळं होतं. पण त्यावेळीं पोपट नव्हता. 

पोपटचया पहिला वाढदिवस साजरा करून त्याचे 

भाई गोव्याला गेले. पोपट एवढासा होता तरी | 
त्याला कसं कळलं कुणास ठाऊक कीं आपले 


2222230 आही 


भाई दूर कुठेंतरी जाणार आहेत. आपल्याला लवकर कांहीं भेटणार नाहींत. 
म्हणून २२ जुळेच्या रात्रीं तो मुळीं झोपलाच नाहीं. भाईशीं खेळत 
बसला. दुखऱ्या दिवशीं सकाळीं दादर स्टेशनवर भाईना 'टा टा! 
करतांना त्याचा चेहरा रडवा झाला. डोळे पाण्याने डबडबले. लहानग्या 
पोपटला पुढें भाई गोव्याहून पत्र पाठवायचे. मी त्याला तीं वाचून 
दाखवीत असे. त्यांतला कांहीं भाग त्याला समजला कीं तो हसायचा 
आणि नाचायचा. दोन बेळां तो भाईना भेटायला गोव्यालाहि गेला होता. 

१९५७ त त्याचे भाई सुटले नि त्याच्याशीं खेळायला परत आले. 


भाईनीं पोपटला लिहिलेली पत्ने त्याला फार आवडतात. 
तुम्हांलाहि ती आवडतील. म्हणून त्यांचं छोटंसं पुस्तक 
बनवून देत आहोंत. पोपटच्या गोरेकाकांनीं त्याच्या 
साठीं छान छान चित्रं काढून दिलीं आहेत. 

तीं पाहून तुम्हांला फार गंमत वाटेल. ह 


--पोपटची आई 


१ एप्रिल १९६१ 


|. , अय 


अग्वाद किल्ला, गोवा. 
२९ फेब्रुवारी १९५६ 
प्रिय अनिरुद्ध, 
सवे लोक तुझ्या आईला आणि “धा ताईला पत्र 
लिहितात, तूं ल्हान म्हणून तुला कोणीच पत्र लिहीत नाहीं, 
तेव्हां तुझ्या भाईनीं विचार केला की, आपणच आपल्या 
लाडक्या पोपटला पत्र लिहावं, पण पोपट चुरूचुरू 
बोलायला शिकला तरी त्याला वाचतां कोठें येतं? म्हणून 
हें पत्र तुझी आहे तुला वाचून दाखवी, तूं मोठा झालास 
कीं स्वतः वाच, 
पोपट, तुझी मला नेहमी. आठवण येते, पण तू मात्र 
तुझ्या भाईला बिसरून गेला आहेस. मला उंच टेकडीवर 
* अल्तीन्‌ 'ला ठेवलं होतं, तेथें एक काव यायचा. मी कावला 
बिस्कीट द्यायचा, पाव द्यायचा व म्हणायचा, '* काव, काव, 
मुंबईला खारला आमचा पोपट राहतो, त्याच्याकडे उडत 
उडत जाव त्याला सांग कीं, तुझे भाई तुझी आठवण करतात, 


कळशा 


त्यांना भेटायला गोव्याला ये. ” पण काब होता लबाड, 
तो बिस्कीट खायचा, पाव खायचा, मग म्हणायचा, “मी 
नाहीं पोपटकडे जात; मी नाही तुमचा निरोप पोपटला 
सांगत,” आणि नंतर झुरेकन्‌ उडून जायचा, थोड्या 
बेळानं एक कोंबडी व तिची सात पिलं यायचीं, चार पिलं 
तुझ्यासारखी गोरी होतीं ब तीन भाईच्याप्रमाणं काळीं 
होतीं, पोपटला कसा बाऊ आवडतो तसा कोंबडीला आणि 
पिल्लांनाहि आवडायचा, मग मी त्यांना दोनतीन माक्याचे 
तुकडे द्यायचा बघ म्हणायचा, “ कोंबडी, कोंबडी, तूं 
चालतचालत मुंबईला जा, पोपटला भेट ब त्याला सांग की, 
भाईना तुझी फार आठवण येते, पंपं गाडींत व शुकश्युक 
गाडींत बश्चन तूं गोव्याला जा ब भाईना भेट,” पण 
कोंबडीदेखीळ होती लबाड, ती फक्त बाऊ खायची आणि 
पळून जायची, 

इकडे आम्ही तुमची रोज बाट पाहत अस्त, आमच्या- 
जवळ चॉकोलेट होतं, बिस्किटं होती, केक होते. पण तें 
सर्वे संपून गेलं तरी तुम्ही आलां नाहींत, कांहीं दिवसांनीं 
तुझ्या आईचं पन्न आलं. त्यांत पोपटचे दोन फोटो होते. 
एक जाकीट घातलेला फोटो फार सुंदर होता; दुसर्‍या 


द 


फोटोंतळा पोपट फार लबाड दिसत होता, भाईंना पोपटचे 
फोटो फार आवडतात ध ते ते नेहमीं पाहतात, 

पोपटच्या आईनं आपल्या पत्रांत पोपटचं छान वर्णन 
केलं होतं, पोपट बूटसरेट घाळून बागेत फिरायला जातो, तेथें 
खूप नाचतो, बागडतो, पोपटी खेळायला त्याची 
जयाताई आहे, संतोष आहे, मणीमावश्लीचा अनि आहे, 
पोपटचे लाड करायला ' धा 'ताह आहे, दाणूकाका आहे; 
आहे आहे, पण पोपटच्या भाईना बागेत फिरायला मिळत 
नाहीं; त्यांना खोलींत बंद करून ठेवतात, भाईना पोपटशी 
ब जयाताईशीं खेळायला मिळत नाहीं, पोपटच्या आईला 
पोपटचे गोडगोड पापे मिळतात, भाईना पोपटचे चॉकोलेटचे 
गोड पापे, केकचे मिठ्ठास पापे कुठं मिळतात 

पोपटचे भाई गोव्याला जाण्यापूर्वी कशी मंजा यायची! 
पोपट भाईबरोबर व दाणूकाकांवरोबर थुरेर्‌ जायचा, आई- 
भाई त्याला झुकझुक गाडींतून फिरायला न्यायचे, एक 
दिवस आई, धा-ताई, भाई त्याला मासे दाखवायला घेऊन 
गेठीं, रंगीबेरंगी सुंदर मासे पोपटला फार आवडले, त्यांना 
पाहून पोपट माज्ञासारखे हातबारे करायला लागला ! आईचं 


जयजय 200२८. या यस्ता... 


कॉलिज संपलं, धा-ताईची परीक्षा आटोपली, कीं पोपट, तूं 
आईला सांग--“ मला परत मासे पाहायला ने; राणीच्या 
बागेत घेऊन जा,” राणीच्या बागेत छान पक्षी असतात, 
वाघोबा असतो, हरणं असतात. . . 

तूं भाहना भेटायला आलास; पण तीन दिवसांत पळून डं 
गेलास !. . .लष्करी तुरुंगांत भाहना भेटायला आलास, पण 
तुळा शिस्त मुळींच माहीत नाहीं, रडायचास, कपडे खराब 
करायचास, बरं, भाईजवळ यायचा नाहींस, आई म्हणते, 
पोपट चुरूचुरू बोलतो, पण भाईच्यासमोर पोपट कुठं 
बोलायचा ? परत जातांना त्यानं आम्हांला भरपूर पापेदेखीठ 
दिले नाहींत! तुला पंपं गाडीची चिंता पडली होती; तुझे 
सर्वे लक्ष पंपंकडे होतं. .. 

आम्ही अल्तीनला असतांना तेथें कोंबड्या घ बदक 
शं यायची, काव यायचा, आम्ही त्यांना खायला देत अद, 
तेथें आल्यापाह्रून भो भो येतात, म्यांव येते, एक भो भो 
तपकिरी रंगाचा आहे, त्याला आम्ही लाल्या म्हणतों. 
लाल्या फार गुंड आहे, त्याला भात आवडत नाही, लोणी 
लावलेला पाव आवडतो, बाऊचे कांटे तर त्याला फारच 
| प्रिय, भो भो कुत्रीला काठ परवांच चार पिलं झाली आहेत. 
| पण तीं अजून आमच्या दारासमोर येत नाहींत, 
| “अल्तीन हा असतांना पोपटचे भाई एकदां आजारी 
1 
| 
। 
। 


पडले, त्यांना दुम्थाचा त्रास व्हायचा; ताप यायचा, एक 
कडी दिवस त्यांना गमतीदार स्वम पडलं-- 
एकदां संध्याकाळी भाई बिछान्यावर पडले होते, त्यांना 
पोपटची आठवण झाली, त्यांच्या खिडकीपाशी एक चिमणी 
आली ष चिवूचिव्‌ करुं लागली, भाई चिऊला म्हणाले, 


द 


“चिऊचिऊ, मला बरं घाटत नाही. आमचा पोपट फार 
हुषार आहे, तूं त्याच्याकडे जा व त्याला घेऊन ये. पोपट 
मला बरं करील,” चिऊ शहाणी होती. ती गेली पोपटकडे व 
त्याला म्हणाली, “ तुझे भाई आजारी आहेत; तूं त्यांच्याकडे 
जाव त्यांना बरं कर,” पोपट म्हणाला, “मी काय डॉक्टर 
आहे? मी कसा भाईना बरं करणार?” चिऊ म्हणाली, 
“बरं कसं करायचं ते मी तुला सांगेन.” पोपट आईकडे 
गेला व तिला म्हणाला, “ आई, मी भाईकडे जातो. चिऊ- 
बरोबर जातों, वाटेंत मळा भूक लागेल, तेव्हां मळा खायला 
दे” पोपटच्या आईनं त्याला केक आणि गरिस्किट दिलीं, 
मग चिऊनं पोपटच्या अंगावर पंख चिकटबले ब तिच्या- 
बरोबर तो उडत उडत भाईंच्याकडे गेला. सकाळ झाली, 
स्थ उगवळा व चिऊ आणि पोपट भाईंच्या खिडकीतून 
आंत आले, भाई झोपेंत होते, पोपट चिऊला म्हणाला, 
“चिऊ, तू॑ओरडं नकोस, भाई झोपले आहेत. तू 
ओरडलीस तर ते जागे होतील, ” मग पोपट भाईच्या 
जवळ आला व आपल्या गोड ओठांनी त्यानं भाईचे दोन 


के 


1 2 अ..सव करकर 


ज्या > क हुता स्स कळ -. २, 


1 पापे घेतले ब त्यांच्या कानांत तो हळूच म्हणाला, “ भाई, 
जं माझे पापे गोड असतात, डॉक्टरांचं औषध कडू असतं, 
माझ्या गोड ओठांच्या पाप्यांमुळं तुम्ही बरे व्हाल,” 
असं म्हणून चिऊ आणि पोपट भुरेकन्‌ उडून गेले, भाईनीं 
डोळे उघडले, पण त्यांना पोपट कोठेंच दिसला नाहीं, तो 
पळून गेला होता ! 
त्यानंतर भाई लवकरच बरे झाले घ तेव्हांपासून भाईची 
प्रकृति सुधारली, दमा पोपटला घाबरतो बघ आतां तो 
भाईँना त्रास देत नाहीं ! 
तुझी आहे म्हणते, पोपट फार शहाणा आहे. वेडी 
मुलं आहेला त्रास देतात. तिचे ऐकत नाहींत, तू 'तसा 
नाहींस ना ? तुझ्या आईला फार काम पडतं, सकाळीं 
कॅलिज, दुपारी पुस्तकं बाचावी लागतात, पोपटचीं सर्व 
काम करावीं लागतात, पोपटचे भाई गोव्याला आहेत, 
त्यामुळं सवे पैसे आईला आणावे लागतात. तेव्हां आईला 
तूं त्रास देऊं नकोस; तिचं सर्व ऐकत जा, धा-ताईचं ऐकत 
जा. दाणूकाकाला त्रास देऊं नकोस, म्हणजे पोपट 
सर्वांना आवडेल, , , 


तुझा 


भाहे 


अग्वाद किल्ला, गोवा. 
१६ एप्रिल, १९५६ 

प्रिय अनिरुद्ध, 

माझं मागचं पत्र तुळा आईनं घाचुन दाखविलं कीं 
नाहीं? मग तूं मळा उत्तर कसं पाठविलं नाहींस? तुझी 
आहे मला नेहमीं पत्र पाठविते, पण तूं फार लबाड झाला 
आहेस ! तुझ्या भाहना पन्न पाठवत नाहींस; भाईना अगदीं 
ब्रिसरून गेलाय्‌स! इकडे तुझे भाई मात्र तुझी नेहमीं 
आठवण काढतात, 

कांह दिवसांपूर्वी अनिरुद्धाच्या भाईंनी येथें आंब्याचा 
जॅम-मुरंबा तयार केला, सकाळीं सर्वजण तो खातात, तेव्हां 
भाईना तुझी आठवण येते, “ अरे! येथें लाडका पोपट 
असता तर किती बरं झालं असतं, मीं केलेला मुरंबा पोपटनं 
आवडीनं खाल्ला असता!” 

पण पोपट, तू येथें राह्लका आळास तर तुला करमेल 
का! येथें खेळायला संतोष नाही, जयाताई नाही, अनि 
नाहीं, अंजलि नाहीं, सकाळीं तोंड धुऊन कांहीं ठोक चहा, 
कांहीं ठोक दुध पितात. नंतर सर्वजण विहिरीवर आंघोळीला 
जातात. येथें तुला गरम पाणी मिळणार नाहीं, येथें गार 
पाण्यानं आंघोळ करावी लागते, स्वतःच्या हातांनी आंघोळ 
करायची, कारण येथें पोपटची जनाबाई नाहीं ! फार वेळ 
पाण्यांत ईबायला मिळायचं नाहीं बरं का! 

परत येतांना सवेजण पाणी घेऊन येतात, कोणी मोठ- 
मोड्या घागरी उचलतात (आईला बिचार, घागर कशी असते, 
म्हणजे ती तुला चित्र दाखवील), कोणी बादल्या, कोणी 
इब्रे, तू लहान म्हणून तै. छोव्याशा भांड्यांतून पाणी 


११ 


“बोड. वड्या क सन याडम्यवडययमडडल कड ७: 


आणायचंस! (तुझी पुण्याची सुमन आत्या आहे ना? ती 
जरी तुझ्यापेक्षांहि लहान होती तरी, आम्ही हिंगण्याला 
होतों तेव्हां पंपावर पाणी आणायला यायची.) येतांना 
पोपट, पाणी सांडायचं नाही वाटेंत ! 

पोपट, आम्हांठा संध्याकाळीं अधी तास फिरायला 
सोडतात, पण येथें बाग नाहीं, फुलें नाहींत, सरकडी 
नाहीं, खेळायला छोटी मुलं नाहींत, कांहीं नाहीं, फक्त 
चालायचं-एकदां पुढें नंतर मार्गे ! दिवसभर खोलींत बंद 
करून ठेवतात, तुला तर सर्व घरभर फिरायची, हुंदडायची 
संबय, मग तुझं येथें कसं होणार ! पण तुला आपले खेळ 
आणतां येतील, आम्ही बुद्धिबळें वगेरे खेळत अशू, तेव्हां 
तू तुझ्या पंपंबरोबर खेळ, भोवरा फिरव, मी तुला कागदी 
नावा करून देईन, पुढें धोधो पाऊस पडायला लागेल, 
पाणी सांचेळ, मग त्यांत तू तुझ्या नावा सोड ! 

पोपट, तू लहान होतास तेव्हां तुला भो-भो फार 
आवडायचा, भो-भोचे व तुझे फोटो माझ्याजवळ आहेत, 
तूं अजून भो-भोशीं खेळतोस काय ? येथें तर चार खरे 
भो-भो आहेत. ..एक आहे लाळूखान, दुसरा ठाल्याचा 
भाऊ त्याच्यासारखाच दिसतो, एक आहे पांढरी कुत्री, पण 
ती फार गरीब आहे, भात खायला, मासे खायला ती 
आमच्या दारापाशी येते, आमच्या दाराळा गज आहेत, 
त्यांतून आम्हांला बाहेरचं सर्व दिसतं, लाल्याला थोपटतां 
येतं, चौथी कुत्री मला आवडत नाहीं, ( पोपट, एक, दोन, 
तीन, चार असे अंक तुला मोजतां येतात काय?) ती 
काळी आहे म्हणून नव्हे. काळीं माणसं भाईना आबडतात. 
पण ही कुत्री घाणेरडी आहे. कथी तोंड धूत नाही, 


१२ 


डोक्यात सदा चिपडं, मातीत लोळते, तिला आंघोळ 
घातली तरी अंग मळबते, भाईना गलिच्छ ठोक आवडत 
नाहींत, पोपट, तूं असा नाहींस ना ? पोपट स्वच्छ तोंड 
धुतो, मग दूध पितो, मग जेवतो हो ना? कपडे खराब 
करीत नाहं. .. 

दोनचार दिवसांमागें पाडवा होता, त्या दिवशीं 
आमच्याकडे पुरणपोळ्यांचा बेत होता, त्यापूर्वी ख्रिसमस 
होता, तेव्हां आम्ही मजा केली, आमचे मित्र गमतीने 
निरनिराळी गाणीं गात होते, नाचत होते, पोपट, तुला 
गाणीं फार आवडतात ना? अंमळनेरला असतांना रेडिओ- 
वर गाणं सुरू झालं, कीं तुझं रडणं बंद व्हायचं. तूं गाणं 
ऐकायला लागायचास ! 

मध्यंतरी आमच्याकडे एक मोठा उंदीर यायचा, तो 
रात्री नेहमीं खडबड करायचा, आमचा खाऊ खायचा पण 
आम्ही त्याला पकडायला गेलों कीं जायचा पळून, एकदां 
शेजारची म्यांव आमच्याकडे आठी, तिला आम्हीं दुदृ 
दिलं, पाव दिला, म्यांव झाली खूष व म्हणाली, “ बोला, 


_ जन्यळ “नाळ 55२०००० ळक ्च्ाळ. २०५ 


मी तुमचं काय काम करुं १” भाई म्हणाले, “इथं एक 
लोंचट उंदीर येतो, आम्हांला त्रास देतो, त्याला तूं पकड,” 
मनी म्हणाठी, “ बरं मी त्याला पकडते.” इतक्यांत तो 
उंदीर आम्हांला दिसला, अरे बापरे केवढा मोठा होता तो! 
आमच्या खोलींत एक काका आहेत, त्यानीं मनीला उचललं 
ब कॉटखाठी जो उंदीर होता त्याच्या अंगावर तिला फेकलं, 
उंदीर घाबरून पळू ठागला, पण मनी कसली वस्ताद ! 
ती त्याला थोडीच पळू देते ! तिनें त्याची मानगूट 
पकडली व. त्याला घेऊन गेली, 


या मनीची छोटीं छोटी पिलं आहेत, तीं कधीकधी 
आमच्याकडे खेळायला येतात, पण मला खरा आवडतो 
भो-भो, आमचा लाल्या आणि पांढरी कुत्री फार हुशार 
आहेत. पावाचा तुकडा हवेत फेकला तर खालीं पडूं देत 
नाहींत; वरच्यावर तोंडांत पकडून गट्ट करतात ! 

पोपट, समुद्र आमच्या फार जवळ आहे, आपल्या 
खारच्या खिडकीतून समोरची घरं ध रस्ता दिसतो ना! 
तसा आम्हांला समुद्र नेहमीं दिसतो, दिवसांतून दोन घेळां 
सम्रुद्राच्या लाटा सरसर पुढें सरकतात घ परत मार्गे जातात. 
लाठा जेव्हां पुढें येऊं लागतात तेव्हां समोरच्या भिंतीवर त्या 
आदळतात ब फुटतात; मग त्यांचे तुषार 'चोहोंकडे उडतात! 

समुद्राला मोठ्या ठाठा क्रां येतात तुला ठाऊक आहे! 
तुझी कशी आहे, तशी सागरलहरी नांवाची एक बाह होती, 
तिचा एक लाडका मुलगा होता, चंपाताईचा कसा अनिरुद्ध, 
तसा सागरल्हरीचा मुलगा चांदोबा, एकदां चांदोबा 
आहेला म्हणाला की, “आपण लपंडाब खेळूं या, 
मी लपून बसतो, तू॑ मळा पकडायला ये, मी दूर 


4) 


पळून जातों, तूं मला धरायला ये,” असं म्हणून चांदोबा 
उंच उडून आकाशांत जाऊन बसला. त्यानें आपलं 
तोंड काळ्या चादरींत झांकून घेतलं. चांदोबाची आहे 
भ्यायळी आणि म्हणाली, “माझा चांदोबा कुठाय?” 
सर्वत्र त्याला ती शोधू लागली, त्यामुळं समुद्रांत मोठमोठ्या 
लाटा उत्पन्न झाल्या, वरून चांदोबा ही सब गंमत पाहात 
होता, हळहळू त्यानं आपल्या तोंडावरची चादर काहून 
घ्यायला सुरुवात केली, चांदोबाची आई स्वतःशी म्हणायची, 
“हा कोण बरं? हा चांदोबा तर नव्हे? पण हा इतका बारीक 
कसा झाला? आजारी तर पडला नाहीं ?' (अनिरुद्धाची 
आहे पंपंमध्यें बसून त्याच्यासाठी खाऊ आणायला गेली 
होती, तेव्हां तो कसा आजारी पडला!) पण दुसऱ्या 
दिवशीं चांदोबा अधिक मोठा दिसला, असं करतां करतां एक 
दिवस चांदोबानं सर्व चादर फेकून दिली, मग आईनं त्याला 


जनक 


जाला णी ाननट-ाचळायमयामळ.७या,.७जज्ळक-....3याकायामकाकेह क... 


ओळख, सागरलहरी त्याला म्हणाली, '“ चांदोबा, चांदोबा, 
खाठीं ये, मला शंभर पापी दे,” चांदोबा म्हणाला, 
“मी नाहीं येत जा, मी वर उंचावर बसलोंयू, तूंच घर 
ये,” चांदोबाला भेटण्यासाठी सागरल्हरी निघाली, तिनं 
हात उंच केले, उब्या मारायला सुरुवात केली, पण चांदोबा 
तिच्या हातीं लागला नाहीं, मग चांदोब्रानं परत चादर 
अंगावर घ्यायला सुरुवात केली व तो बारीक होऊं ठागला. 
एक दिवस तो पूर्णपणें चाद्रींत लपून बसला, त्याची आई 
कावरीबावरी होऊन सैरावैरा धावूं लागली, अमावास्येला व 
पूरणिमेला म्हणून सागराच्या लाटा जोरांत पुढें येतात-- 
आवडली-ना गोष्ट, बाळा !, , , 
मुंबईला आल्यावर तूं काय गमती करायचास ! आठनऊ 

महिन्यांत तुझ्याशी आम्हांला -खेळायठा मिळालं नाहीं ! 
मागें आलास तो दोन दिघसांत पळून गेलास, आतां 
दिवाळीच्या सुटींत आठवडाभर तरी आमच्याकडे राहायला 
ये, म्हणजे आपण खूप मजा करुं, , , 

तुझा 

भाई 


शद 


अगाद फोर्ट, गोवा. 
२७ जून १९५६ 
प्रिय अनिरुद्ध, 

तुला मीं कितीक दिवसांत पत्र लिहिलं नाहीं, तू म्हणत 
असशील कीं भाहईूंना झालंय्‌ तरी काय, ते रागावठे का 
आपल्याला विसरले ! पण पोपट आहे भाईंचा भारी 
लाडका, त्याच्यावर ते कसे रागावतील ? आणि त्याची 
आठवण तर त्यांना सारखी येते, सकाळीं चहा पितांना मी 
म्हणतों £ पोपट आतां उठून तोंड धूत असेल, ( पण खरंच 
तूं तोंड धुतोस का रे ? का आईला म्हणतोस चिऊ कोठें 
तोंड धुते, माऊ कोठें तोंड धुते, मग मीहि तोंड धूत नाहीं 
जा !) थोड्या घेळानं त्याची आहे त्याला दुदू देहेळ, पोपट 
अळंटळं करूं लागेल, शेवटी शाह त्याला बळंच दूध प्यायला 
लावील, जेबतांनादेखील पोपट भाईंच्या डोळ्यांपुढे येतो. 
तक्रारीच्या सुरांत म्हणतो । “ आई, मला भात-आमटी 
नको, मला चपाती नको, मला दहीसाखर ही, ब्राऊ 
हवा,” आई म्हणेल 4 “ रोज रे तुला कोठून बाऊ द्यायचा ? 
तिकडे गोव्याला भाईंच्याकडे जा, तिकडे म्हणे भरपूर 
बाऊ मिळतो, आणि मोठा झालास कीं तूं आपलं खालच्या 
भय्याप्रमाणं एक दुधाचं दुकानच सुरू कर ! म्हणजे मग 

रोज हवं तेवढं दही मिळेल ! ” 
पोपट, तुळा आजकाल संध्याकाळी पावसापुळं भटकायला 
जायला मिळत नसेल, मग तूं संध्याकाळीं काय करतोस ! 
घरींच धा-ताईनं दिलेल्या पुस्तकांतलीं चित्रं पाहात, आईनं 
आणलेल्या इंजिनाबरोबर श्युक झुक, कुक कुक करीत तुला 
वेळ काढावा लागत असेल, तुझी आहे म्हणते, आतां 


4९) 


आपल्या घरासमोरचा रस्ता छान डांबरी झाला आहे, 
घराला नबा रंग दिला आहे, तुला आवडला कां नाहीं 

“येरे येरे पावसा! हे पावसाचं गाणं तुला येतं काय! 
पाबसाच्या पाण्यांत सोडायला कागदी नावा तुला कुणी 
करून दिल्या कीं नाहीं 

चारपांच दिवसांपूर्वी रात्री येथें चांदोबाचं ओलं चांदणं 
काय पण सुंदर दिसायचं ! पण आतां ! आतां रिप रिप 
रिप, रिप रिप रिप, पाऊस एक सारखा पडतोय, सकाळ, 
दुपार, संध्याकाळ, दिवस नाहीं अन्‌ रात्र नाहीं, त्याचा 
थयथयाट आपला चालूच आहे, तो दुमत कसा नाहीं कोण 
जाणे, आपल्या खारच्या बागेत लहान मुलं अशींच 
नाचतात, घागडतात, पण अंधार पडला कीं तीं थकून 
भागून घरी परत येतात, जेबतात किंबा दुदू पितात, आणि 
मग गुपचुप झोपतात, कांहीं लोक म्हणतात खर्य मावळला, 
चंद्र गुडुप झाला कीं बागेतली फुलंहि डोळे मिटून घेतात, 


शट 


तुझ्यासारखी खट्याळ मुलं मात्र कधीं शांतपणे झोपत 
नाहींत ! तीं आपल्या आईजवळ हट धरतात, म्हणतात 
कीं, “ गोष सांग नाहींतर गाणं म्हण, तर मी गाई करीन,” 
आणि मग गोष्ट ऐकतां ऐकतां, गाणं ऐकतां ऐकतां की 
झोपी जातात ते त्यांनाच कळत नाहीं, दुसऱ्या दिवशीं- 
जाग आल्यावर आईला बिचारतात । “ आहे, त्या गोष्टी- 
तल्या वाघोबाचं काय झालं ? पावसांत कावचं घर वाहून 
गेलं कां चिऊचं ?” 

तुम्हीं सुद्टींत खूप खूप मजा केली असेल, रंगीबेरंगी 
मासे पाहायला गेलां होतां ना! राणीच्या बागेत गेलां होतां 
ना ! तेथें बाघोबा पाहिलांत, हरिण, ससा, हुप्प्या माकड 
सर्व कांही पाहिलेत आणि खुज्ीनं नाचलांत असं तुझ्या 
आईच्या पत्रांत होतं. मीं तुम्ही सुट्टींत खूप मजा केलीत 
म्हटलं, पण तुला नेहमींचीच सुट्टी आहे! तेव्हां सुट्टी म्हणजे 
आईची सुट्टी ! मीं तुझ्या आईला सांगितलं कीं, “ पुढे 
पाऊस सुरू होईल, तुझं कॉलेज सुरू होईल, मग तुला घेळ 
होणार नाहीं, तेव्हां पोपटला घेऊन एकदां जुहृूला जा,” 
आणि खरंच तुम्ही सर्वजण मग जुहूला समुद्रावर गेलांत, 
तेथें तुला प्रथम समुद्र म्हणजे काय ते समजल असेल, 
मार्गे मला भेटायला तुम्ही बोटीने आलां होतां, पण तुला 
बोट म्हणजे काय, समुद्र कसा असतो, ते कांहींच कळलं 
नाहीं, आपली भेट जेथें झाठी तेथून मीं तुला आमचा 
समुद्र दाखवला, पण तुझं मन त्यांत कांही रमल॑ नाहीं, 
आतां तरी तुला समुद्र आवडला का नाहीं ! बाळूचीं घरं 
कशीं बांधायची ते जयाताईनं तुला दाखवलं का नाही ? 
शंख आणि शिंपले घेचलेत कीं नाहीं ! आतां पावसाळा 


शद 


संपला ना कीं आईला म्हण, धा-ताईला म्हण की, “ चला, 
आपण परत समुद्रावर जाऊं या, तेथें खेळूं या,” 

खारहून समुद्र लांब आहे, पण येथून तो खारच्या 
बागेपेक्षांहि जवळ आहे. आम्हांला तो केव्हांहि दिसतो. 
आतांच बघ कीं पोपट, मी दाराजवळ बरून हें पत्र लिहीत 
आहें. समोर समुद्र पसरलाय, आज कीं नाहीं तो फार 
फार रागावलाय, त्याच्या मो्या थोरल्या फेसाळ लाटा 
लपक लपक करीत सरसावत आहेत, इतकं रागावायला 
त्याला काय झालं कोण जाणे, त्याच्या आईनं बहुधा 
त्याला चॉकोलेट दिलं नसावं ! पण खरंच, त्याला गोड 
चॉकोलेट कुठें आवडतं ? त्याला आवडतं ते खारट खारट 
मीठ, तेव्हां कदाचित्‌ त्याच्या आईनं त्याला भुरे न नेल्या- 
सळंच तो रुसला असेल, नाहींतर त्या बाईट बाऱ्यानं 
त्याला उगाच मारल्या-झोडल्यामुळेंच संतापून तो भिंतीवर 
जोराजोरानं हातपाय आपटत असेल ! तूं रागावठास की 
असंच त्या वेड्या समुद्रासारखं करतोस का रे? 

अलिकडे आम्ही कीं नाही, सकाळी चहा पिऊन झाला 
कीं लगेच आंघोळीला जातों, कधीमधी पावसांत भिजतो, 
पूर्वी श्ञुक झुक इंजिन सुरू झालं कीं मोठ्या नळांतून 
आम्हांला पाणी मिळायचं, आतां काय हवं तेवढ पाणी 
घ्या! बरून एक पाण्याचा मोठा लोंढाच्या लोंढा येतो, 
त्याच्याखाली बसावं, इंबावं, कपडे धुवावेत आणि परत 
याबं, जातां येतां मागच्या टेकड्या पाहाव्यात, आपल्या 
खारच्या रस्त्याच्या टोकाला आहे तशा, कशा हिरव्या- 
चार झाल्या आहेत. बाहेर जातांना तुझी आहे तुझ्या 
कपड्यावर जो पोपट लटकाषते त्या रंगाच्या बरं का ! उंच 


२० 


नारळांचीं झाड वाऱ्यांत व पावसांत जोराजोरानं माना 
हालवितात, त्या झाडांचे आपल्याला नारळ मिळतात, आणि 
त्यांतठं गोड खोबरं तूं खातोस, तू जुहूला गेला होतास 
तेव्हां नारळाचं पाणी प्यायलास कीं नाही, त्यांतठं पातळ 
खोषरें तुला आवडलं का नाही ? 

तुठा माहीतच आहे की, आम्हांला खोलींतच कोंडून 
ठेवतात, मग हात धुवायला, तोंड धुबायळा आम्हांला मोठे 
डबे भरून पाणी आणावं ठागतं, पूर्वी आम्ही दुरून इंजिनचं 
पाणी आणत अस्त, पण आतां आम्हीं केली आहे एक 
जमाडी जम्मत, संध्याकाळीं आम्ही आमचे डबे ठेवतो 
बाहेर, त्यांत पागोळ्यांचं पाणी रात्रभर पडतं. सकाळीं उठन 
पाहावं तों डबे आपले भरलेले, आईला बिचार पाण्याचा 
ठोंढा कसा असतो, पागोळ्या म्हणजे काय? ती जेव्हां 
खूप पाऊस पडेल त्या दिवशीं दाखवील, आणि 
आपल्या खिडकींतून समोर पाहिलंस तर नारळाचं उंच 
झाड तुला दिसेल, त्या झाडानं एक हॅट घातलेली 
असते, आईच्या छत्रीसारखी, ती मग बाऱ्यांत डोल 
डोल डोलते. 

अनिरुद्ध, तुला हें मोठं पत्र मी कां लिहीत आहें याचं 
खरं कारण तुला ठाऊक आहे? थोड्याच दिवसांत- 
११ जुठेला-तुझा येईल वाढदिवस, तुला दुसरं सरून तिसरं 
बर्षे लागेल, तू आतां हळहळ मोठा व्हायला लागलास ! 
वाढदिवसाच्या दिवशीं मोठी गम्मत असते. म्हणून लहान 
मुलांना वाटतं की, बाढदिवस नेहमीं नेहमीं यावेत, तीं आईला 
म्हणतात । “ आमचा वाढदिवस वर्षांतून एकदांच कां 
करतेस? खूपखूप वेळां करत जा ना म्हणजे कित्ती मजा 


२१ 


येईल,” मोठीं माणसं असतात वेडीं, तेव्हां त्यांना मात्र 
वाढदिवस मुळींच आवडत नाहींत ! 

तुझ्या वाढदिवसाच्या इतके दिवस अगोदर पत्र पाठवलं 
तरच ते तुला वेळेवर मिळेल, समजलास, कारण पोस्ट- 
मन्‌ किनई आतांशा भारी लब्राड झालेत, ते माझी पत्रं 
तुम्हांठा फार उद्नीरां देतात, कधीं देतच नाहींत, तुझ्या 
आईची पत्रंदेखील मळा अधेंमधें मिळत नाहींत, आपल्या 
खारच्या पोस्टमनला तूं सांग की, “ भारईची पत्रं ठबकर 
आणत जा, म्हणजे मी तुला खाऊ देईन,” कदाचित्‌ तो 
तुझं ऐकेल, पण काय रे, तिकडच्या पोस्टमननं तुझं ऐकलं 
तरी इकडच्या लबाड पोस्टमनला कोण सांगणार 

खरंच, मी तुझ्या वाढदिवसाबद्दल लिहितां लिहितां कांहीं 
तरीच लिहू लागलो कीं! गेल्या वर्षी, अनिरुद्ध, मी गोव्याला, 
नव्हतो, मुंबद्ला होतों, पण नंतर भाई गेठे खूप दूर झुरे 
एका सभेला, तशी आहे त्यांना म्हणाली, “ आपल्या राजाचा 
आहे घाढदिवस, तेव्हां लवकर या,” अन्‌ मग मी खरंच 
लवकर परत आलो, वाढदिवसाच्या दिवशीं तुला नटवलं 
होतं, धाताईनं आणलेला सुंदर सेळर सट घातला होता. 
मृणालमावशी म्हणाली : अनिरुद्ध छान्‌ दिसतोय, मणि- 
मावशी म्हणाली । तो किती गोड दिसतोय, आणि तेव्हां- 
पासून तुळा वाटायला लागलं कीं आपण खरोखरच सुंदर! 
पण ते खरं नाही, पोपट, वाढदिघसाच्या दिवशीं सर्वच 
मुलं नटतात, थटतात, छान छान कपडे घालतात, आणि 
गोड गोड दिसतात. 

“ येदांच्या वाढदिवसाला, ” आईला म्हणावं, “ माझ्या 
सर्वे बालामित्राना बोलाव खेळायला, गम्मत करायला, भाई 


3 


नसले म्हणून काय झालं ! ते येतीलच आज नाहींतर उद्यां, 
पण मला का परत तिसरं बर्ष लागणार आहे !” भाऊ- 
मामांचा संतोष, मणालमावशींची अंजली, माणिमाबशीचा 
अनि, अनुकाकाची झेलम्‌ ( भिऊं नकोस, ती अनुकाका- 
सारखी दिसत नाही, आपल्या आईसारखी दिसते !) गोरे 
काकांची बंडी (तुळा माहीत आहे का ते चित्रं काढतात, 
तुझ्या भाईचं एक भयानक चित्र म्हणे त्यांनीं काढल्य्‌. 
तेव्हां जपून, सर्वांना बोलाव, खूप खेळा, खाऊ खा अन्‌ 
मज्जा करा, आणि डॉक्टरबाई आल्या तर त्यांना नमस्कार 
कर, तुझं सर्वच विचित्र ! गेल्या वर्षी प्रथम तू टाटा 
करायला शिकलास! आतां साना नमस्कार करत जा, 

आणि आतां तर काय तुझा मोदठ्ठाच थाट होणार ! तुझी 
आहे तुला छोट्या मुलांच्या शाळेंत घालणार आहे. तेथें 
ना काम ना अभ्यास, म्हणे नुसतं नाचायचं, खेळायर्च, 
नवीं नवी गाणीं शिकायची, खाऊ खायचा, चित्रांची 
पुस्तकं पाहायचीं ब फाडायचीं, दंगा करायचा, गम्मत 
करायची, 

कांहीं दिवसांपूर्वी जयाताहनं पुंदर अक्षरांत मला एक 
पत्र लिहिलं होतं, तूंहि मोठा झालास कीं तिच्यासारखं 
मला पत्र लिही, सर्वे अगदी स्वतःच्या मनानं हँ, कोणाचं 
न ऐकतां बरं का!--आणि आतां तुझ्या खळीच्या गालांचे 
बाढदिवसाचे शंभर शंभर पापे दे पाहूं! 

तुझा 
भाई 


| । 


अग्वादचा तुरुंग, गोवा, 
१९ जुलै, १९५६ 
प्रिय अनिरुद्ध, 
तुझ्या वाढदिवसासाठी पाठविलेले पत्र तुम्हांला 
पोस्टमननं आणून दिलं का नाही! तुझ्या आईनं ते तुळा 
वाचून दाखविलंच असेळ, आणि काय रे, त्या काजव्या- 
बरोबर पाठविलेला निरोप तुळा मिळाला कीं नाहीं ! 
परां आमच्याकडे मोठीच गम्मत झाली. येथें 
काजव्यांचा एक मोठा मेळावाच भरला होता. लुकलुकणारा 
काजवा तै. कधी पाहिला आहेस ? तूं राहातोस मुंबईला 
खारला, तुला सायकल, पंपं, बस, झुकझुक गाडी, सारं 
माहीत आहे. तुम्हां खारच्या मुलांना धुरे घुर करीत 
पक्ष्यांप्रमाण॑ उडणारी बिमानं देखील नेहमीं बघायला 
मिळत असतील, पण तुमच्याकडे रात्रीं ताऱ्याप्रमाण 
चमकणारे काजवे कोठें आहेत ? इकडे मात्र वाटेल तेवढे 
काजबे. . . 
येथें किनई रात्रीचे ९॥ वाजले कीं सर्वत्र अगदीं शांत 
होत, कोणी गायचं नाहीं नी बोलायचं नाहीं, दिऊ 
बारीक करायचा अन्‌ गुपचुप झोपायचं, मधे एकदां मी 
रात्रीं असाच बिछान्यावर पडला होतों. कांहीं केल्या 
मला झोपच येईना, सारखी, पोपट, तुझी आठवण यायची, 
इतक्ष्यांत किती तरी काजवे आमच्या खोलींत शिरले ब छुक 
लुक करीत इकडे तिकडे फिरायला लागले, कांहीं थेट 
माझ्या बिछान्यावर आले, ब एक तर लपकनू्‌ माझ्या 
हातावरच येऊन बसला, होता इवलासा; पण त्याची 
लुकलुक किती! मीं त्याला म्हटलं, 


3. 


अ अ 


€क्ोण रे तू १ बराच घिडुकला दिसतोस कीं! तुला 
माझी भीति नाहीं का घाटत ?” वशी तो म्हणतो कसा ! 

“मी? माझं नांब राज! मी बाघाला भीत नाहीं, 
अंधाराला भीत नाहीं, कोणालाच भीत नाहीं! ” 

तेवढ्यांत दुसरा एक काजवा लुकलुकत आला ब 
माझ्या दुसऱ्या हातावर येऊन बसला, मीं विचारलं 

“आणि तू रे कोण १” त्याबरोबर सर्वच खदखदा 
हसायला लागले ! लुकलुकलुक, लुकलुकलुक, 

“क्राय रे, हसायला काय झालं ? चाबटच दिसतां 
तुम्ही सगळे,” 

त्यावर पहिला काजवा बोलला ! “ अहा रे! बेडेच 
आहांत कीं ! एबढे मोठे झालांत तरी कोणाला ' रे' म्हणावं 
समजत देखील नाही! अहो ही अंजुताई, या तिच्या दोन 
दोन बेण्या, आणि हा तिचा फुलाफुलांचा फ्रॉक!” 

€ आणि हें कोण?” 


२ 


किक ळळजळम वी) 


1 १0-50 ही झेलम, ही उमा, ही बंडी, हा अनि व हा संतोष!” 
“अरे! पण तुम्ही सर्व रात्रीं गाई करायची सोडून 
इकडे काय करताय! तुमचे आईवडील तुम्हांला रागे भरत 
नाहींत का!” 

त्यावर तो काजवा म्हणतो ! “ माझे भाई किन हखठे 
आहेत, किती दिवस झाले घरींच येत नाहींत ! तेव्हां आहे 
म्हणाली! ' दिवसभर नुसता हुंदडतोस काय? जा भाईना 
शोधून घेऊन ये, म्हणून मी माझ्या मित्रांना व मैत्रिणींना 
म्हणालो! “चला, माझे भाई कोठें लपलेत ते आपण पाहू 
या. त्यांना शोधत शोधत आम्ही इकडे आलो आहोंत. का 
हो, तुम्हांठा दिसले कुठें आमचे भाई!” 

मी म्हणालों। “हें बघ, मी तुझे भाई शोधून काढीन, 
पण तूं अगोदर माझं एक काम कर, आसचा एक मुलगा 
असतो खारला, त्याचा आहे परवां बाढदिवस, मला तर 
फिरंग्यांनीं ठेवलं आहे डांबून, तेव्हां तूंच त्याला माझा 
निरोप सांग, बाढदिवसाचं बक्षीस त्याला दे,” 

माझं बोलणं ऐकून तो झाला खूष, व आपल्या मित्र- 
मैत्रिणींचा ताफा घेऊन, भरुरकन्‌ उडून गेला, मी खिडकीत 
उभा राहून किती बेळ त्यांच्याकडे पाहात होतों,. ... . . 


: लुक छुक लुक, लुक, छुक, लुक! 


काय रे, तुझ्या वाढदिवसाच्या दिवशीं खरंच तो 
तुमच्याकडे आला होता का रे! त्यानं तुला माझा निरोप 


, सांगितला? खाऊ दिलान्‌! 


तुझ्या बाढदिवसाच्या दिवशीं आम्ही येथें कित्ती मजा 
केली, सकाळीं उठून छानदार गरम गरम चहा बनविला, 
चहाबरोबर पाव व चीज खां, आंघोळ करून आल्यानंतर 


ऱ्दे 


तुझे सर्ब फोटो बाहेर काढले, एक वर्षापूर्वी काढलेला, हळूच 
हसणारा पोपट; उभ्या रेघांचा स्वेटर घाळून काढलेला, 
ओठ दाबून पाहाणारा गंभीर चेहऱ्याचा पोपट; बुक शर्टा- 
तील पोपट; बूट घालतांना मिर्कीलपणें हसणारा पोपट; 
डोळे बारीक करून कशाकडे तरी बोट दाखविणारा नाटकी 
पोपट; आमच्याजवळ सर्वे प्रकारचे फोटो आहेत, 

नंतर आम्ही तुझ्या आईच्या पत्रांतली तुझ्या पहिल्या 
बहिल्या बोलांसंभ्थीची, तू केव्हा कसा चालूं लागलास त्याचीं, 
तूं काय काय गमती करतोस त्यांचीं पुंद्र वणन बाचटीं. . . 

संध्याकाळीं तिकडे खारला तुझे सगळे बालमित्र, 
मैत्रिणी जमल्या असतील, आम्ही देखील येथें इतकी 
मजा केली कीं कांहीं विचारू नकोस ! आमच्या खोलींत 
कीं नाही, मी आणखी तीन का आहेत, त्यांतला एक 
काका आहे कमालीचा आळशी. त्याला चमचा धुवायचा 
देखील येतो कंटाळा! तो म्हणतो । “मी आपला हातानंच 
जेवेन, मळा नको तुमचा कांटा नि चमचा!” त्या 
दिवशीं दुसरे दोन काका मला म्हणाले कीं, “ तुम्ही नका 
आज कांहीं काम करुं, आज तुमच्या अनिरुद्धाचा 
घाढदिवस म्हणून तुम्ही नुसते बसा बाचत, नाहीं तर गप्पा 
मारत, ” अन्‌ खरंच मग सर्व काम त्या दोन काकांनींच 
केलं, छान भजीं केलीं, पुऱ्या केल्या, तुझ्या आईनं पाठ- 
विलेल्या पापड्या-कुरड्या तळल्या, बदाम-बेदाणे घातलेले 
गोड गोड पायसम्‌ (म्हणजे एक प्रकारची खीर बरं का) 
तयार केलं, हे सवे पदार्थ थोडे थोडे नानाकाका आहेत ना, 
त्यांच्याकडे आम्ही पाठविले; ब त्यांनीं तुझ्या वाढदिवसा- 
निमित्त सुंदर खीर केली होती ती आम्हांला पाठविली, 


२9 


| 


आम्ही जेबायळा बसण्यापूर्वी एका काकानं दोन 
उदबत्त्या पेटवल्या, (तू उदबत्ती पाहिली आहेस का? 
कित्ती छान घास येतो तिचा !) दुसऱ्या एका काकानं उद्‌ 
जाळून त्याच्या धुराने सवे खोली भरून काढली ! तिसऱ्या 
काकानं मोगऱ्याच्या फुलांच्या घ पानांच्या डहाळ्या 
एका ग्लासांत ठेवल्या, अश्या थाटांत मग आम्ही जेवलो ! 
अनिरुद्ध, अशी मजा आम्हांला कांही नेहमीं मिळत नाहीं, 
त्यामुळं तुझा हा वाढदिवस सर्वांच्या चांगला लक्षांत राहील, 


लाडक्या अनिरुद्धा, तूं दोन वर्षांपूर्वी जेव्हां आम्हांला 


, मिळालास, तेव्हां होती आषाढी एकादी, या दिवशीं 


कांहीं लोक उपास करतात, पण बहुतेकांचा उपास असतो 
खोटा खोटा, उपास करायचा म्हणजे दिवसभर दाणे, 
खजूर, खिचडी वगैरे सारखं चरत राहायचं, तूं एकादशीला 
झालास म्हणून माझे कांहीं मित्र म्हणाले, तुमच्या मुलाचं 
आम्ही नांब ठेवणार “ विठोबा, त्यांतला एक नारायण 
काका (तुझा दाणूकाका नव्हे, फेणाणी काका) आहे भारी 
लबाड, मला घाटलंः “हा सर्वांना सांगत सुटला कीं 
खरोखरच तुझं नांव पडेल बिठोबा. तेव्हां मी त्याला 
म्हणालो, “ अरे, आमच्या काळुमिया पोपटला (त्यावेळीं 
तूं काळा दिसायचास म्हणून आई तुला काळुमिया 
म्हणायची.) विठोबा म्हणूं नका. त्याचं एक सुंदर नांव आम्ही 
ठेवणार आहो! ” मी तुझ्या आईला म्हणायचा की, 'काळ- 
मिया हें पोपटचं नांव ठेवा,' तुझी आहे म्हणायची, “ नको, 
तें चांगलं नाहीं, हेंच ठेवा ! '/ असं करतां करतां मी म्हणालो, 
“बरं, आपण त्याचं नांब अनिरुद्धच ठेवूं, ' तुझी आई 
बोलली, “घा! फार छान, अनिरुद्ध नांव मोठं गोड आहे, 7 


ऱ्द 


झालं तेव्हांपासून विठोभाचा झाला अनिरुद्ध ! परां आषाढी 
एकादशी झाली ना? तेव्हां येथल्या आमच्या मित्रांना मीं 
ही गोष्ट सांगितली, त्याचं त्यांना फार हवर आलं ! 

मागच्या पत्रांत मीं तुला लिहिलं होतं कीं, येथें पाऊस 
सारखा रिप रिप पडतोय म्हणून, त्यानंतर त्याला काय 
झालं कोणास ठाऊक, तो जो दडून बसला तो पंधरा दिवस 
मुळीं आलाच नाहीं, अखेर काल स्वारीनं तोंड दाखविलं. 
पण आतां तो फार शहाणा झालाय! रात्रभर पडला, पण 
सकाळीं आंघोळीच्या घेळीं मात्र थांबला, पावसामुळं दगडांनी 
बांधून काढलेला आमचा रस्ता फार निसरडा झालाय. 
पाय घसरून आपटायची भीति! म्हणून आम्ही सर्वे जपून 
चालत होतों, पण वरच्या हिरव्यागार टेकड्यांवर चरणाऱ्या 
गाई, त्यांचीं पांढरी-काळीं-तांबडी वासरं त्यांना पाय 
घसरायची कशी भीति वाटत नाहीं ? तीं आपलीं दुण दुण 
उड्या मारत चरत असतात. तशाच त्या शेळ्या ब त्यांची 
गोजिरबाणी कोकरं, आम्हांला टेकडीवर जातां येत नाहीं, 
त्यांच्याशीं खेळतां येत नाही, आमच्याभरोबर नेहमीं एक 
बंदुकवाळा असतो. तो आम्हांला कोठला जाऊं द्यायला ! 
तो म्हणतो! “ अंघोळ झाली, कपडे धुवून झाले कीं चला 
परत आपल्या खोलींत!” नंतर तो कडी लावतो, एक भलं 2) 
मोठं कुलूप घालतो, आणि म्हणतो । “बसा आंत गुपचुप, (श्र 
फिरायचं नाहीं, खेळायचं कांहीं नाही! ” 

पूर्वी तुला मीं आमच्याकडच्या त्या काळ्या, घाणेरड्या 
कुत्रीची गोष्ट सांगितली होती, आठवतं! ती येथल्या एका 
काकाची आहे आवडती, तो तिला बोलावतो व बसायला 
एक तरट देतो, आतां इतकी मोठी झाली तरी अजून तिला 
शहाणपणा कसा तो माहीत नाहीं! मागच्यासारखीच 


२९ 


क. ७० ळय 


। मुक असते, आणि बदमाष तर किती आहे म्हणून सांगू ! 
एक काका जेवण झाल्यावर कावळ्यांसाठी मूठभर भात 
अंगणांत फेकतो. त्यासरशी काव काव करत कावळे येतात व 
भाताची शितं टिपू लागतात, पण ही बदमाष काळी कुत्री? 
ती त्यांच्या अंगावर चाळून जाते व मग कावळे घाबरून 
"२9६ उडन जातात | इकडे तिचा डबा भरलेला असतो भातानं 
आणि कांद्यानं (बाऊच्या), पण त्यांतलं न खातां ती आपली 


न्न -३६ डाडपणें कावळ्यांच्या मागें घावते, मग कधीं क्थी दुसरा 


ही 


| डी 


काका तिला छान टप्पल देतो, तेव्हां कुठं ती वठणीवर येते ! 
पोपटा, दुसऱ्याला असं त्रास देणं, त्यांना छळणं चांगलं 
का? असं करणाऱ्यांना लोक शहाणं म्हणत नाहींत, तुझी आई 
म्हणते कीं, तूं देखील लहान मुलांना त्रास देतोस, त्यांना 
मारतोस! लोक तुझ्या आईला म्हणत असतील: “ चंपाताई, 
तुमचा मुलगा भारी हूड आहे! ” मी बाहेर आल्यावर मला 
म्हणतील ! “ तुमच्या मुलाला आवरा, काय ही त्याची 
गुंडगिरी ! किती मारकुटा झालाय !” लोकांनीं आम्हांला असं 
विचारलं तर, लाडक्या, आम्ही त्यांना काय उत्तर द्यायचं ? 
मध्यंतरी डॉक्टर आले होते तेव्हां म्हणे तू फार खादाड- 
पणा करून आजारी पडलास! दुसऱ्यांनी वाटेळ तितका 
खाऊ दिला, म्हणून आपण तो सर्वे थोडाच घ्यायचा ! 
त्यांना नको म्हणावं, मी बघ ! मी नाही बुवा इथं कधी 
आजारी पडत, तू आजारी पडलास तर तुझे लाड करायला 
आहे तुझी आई आणि धा-ताहे, आम्हांठा कोण? 
धा-ताईला व दाणूकाकाला भाईनीं नमस्कार सांगितलाय 
म्हणून सांग, आणि तूं, अंजुताई, संतोष सर्वांना खूप खूप पापे, 
तुझा 
भाई 


कारवार, 
२ फेब्रुवारी १९५७ 
प्रिय पोपट, 
तुला मीं किती तरी दिवसांत पत्र लिहिलेलं नाही, गोष्टी 
सांगितलेल्या नाहींत, त्यामुळं तू रागावला असज्ील, आतां 
तुला हें पत्र लिहितोंय खरं, पण तें आईनं बाचून दाखविण्या- 
पूर्वीच बहुधा पोपटला त्याचे भाई व भाईना त्यांचा लाडका 
पोपट भेटलेला असेल! आणि कुठं ! गोव्याच्या, पोतुंगीजांच्या 
तुरुंगांत नाहीं, तिकडे मुंबईला आपल्या घरीं, कायमचा ! 
मागे दसऱ्याच्या वेळेस आई अन्‌ बिनायककाकाबरोबर 
तूं मळां भेटायला आला होतास, तेव्हां माझ्याक्षीं खूप 
खूप गप्पा मारल्यास, मला म्हणालास, “ भाई, मी आतां 
शाळेंत जातों ! इनाबाईंच्या ' पुष्पविकास 'मधें! ? | 
मीं विचारलं, “इनाबाहे कोण ?” | 
तूं म्हणालास, “ आमच्या बाई. माझे फार लाड करतात!” | 
नंतर मी तुला आंत आमच्या खोलींत घेऊन गेलों. । 
पोपट, खोली कसली ? राणीच्या बागेत वाघोभांना ज्या 
पिंजऱ्यांत ठेवतात तसलाच लोखंडी गजञांचा पिंजरा होता 
। भं | । तो, नाहीं का ! पण पोपटा, आतां मी पिजऱ्यांत नाही! 
| 1 | 1 | कित्ती कित्ती दिवसांनीं बाहेर मनसोक्त ब्रागडायला मिळत 
शह. ॥ 1 आहे, वर सुंदर निळं आकाश आहे, त्यांत चांदण्या 
1 ॥॥]. छुकलुकत आहेत आणि मी त्यांना म्हणतोय, “उद्या 
] . 8. सकाठी आम्ही मोठ्या पंपंमधून बेळगांवळा जाणार, तेथून 
1 | (७ ॥॥ पुण अन मुंबई, आणि मग एक लब्बाड ग्ुलगा आम्हांला 
१ ३. भेटणार ! ” कदाचित्‌ पुण्यालाच भेटेल, हो कीं नाही ? । 
तेरा-चौदा महिन्यांपूर्वी मी ठंचावरच्या अल्तीन्न 
तुरुंगांत होतों, तेथे पोतुगीजांनीं सांगितलं, “तुला आतां । 
१२ वर्षे कोंडून ठेवणार ! दार बंद करणार अन्‌ त्याला । 


३१ 


ता ााा”ह;ाा््_>>>-.>>- 


किंव...) मोठं टाळं ठोकणार ! ” तेथें आमच्यासाठी एक गोरा 
पोतुगीज जेवण घेऊन यायचा, मळा चिडबायचा, “ आतां 
तुला आम्ही सोडतो का बघ ! तुला गोबा पाहिजे ना? 
मग बस आतां पिंजऱ्यांत गुपचुप !” मी म्हणायचा, 
“नाहीं सोडलंत तर नाहीं सोडलं ! ” तो म्हणायचा, “ तू 
जेव्हां घरीं जाशील तेव्हां तुझा ' फिल्य ' (“ फिल्य ' म्हणजे 


७७ कोण ओळख पाहूं?) हा एवढा मोठा झाला असेल! 


कदाचित्‌ कॉलेजांतहि जायला लागेल ! ” 

पण एका वर्षांत काय गम्मत झाली बघ! सात-आठ 
दिवसांपूर्वी एक पोतुगीज शिपाई आमच्याजवळ आठा व 
खुणा करून म्हणाला, “प्रा काझा, आतां तुम्ही घरीं 


8 जाणार,” आम्हांला खरंच घाटेना, पण आज सकाळीं एका 


मोठ्या पंपंमध्यें बसवून, बेब्या-बाकड्या रस्त्यांनी खूप 
फिरवून त्यांनीं आम्हांला कारबारजवळ आणून सोडलं 
आणि म्हणाळे, “बाय, बाय! जा आतां तुम्ही! ” 

पोपट, तुझे भाई सुटले; दुसरे काकाहि सुटले, पण अजून 
बरेच लोक पिंजऱ्यांतूच आहेत रे ! तुला ती सुधामावशी 
आठवते का रे ? आईबरोबर केंप्याच्या तुरुंगात तुम्ही तिला 
भेटायला गेलां होतांत ! आणि तिनं तुला खाऊ दिला 
होता ! ती अजून पिंजऱ्यांतच आहे ! पोपटा, हे सर्वे पक्षी 
जेव्हां शुरकन उडून जातील तेव्हां खरी मजा येईल नाही ? 

बरं, आतां पुरं करतो ह प्न, मी दमलोंय फार, आणि 
माझ्या कानांत कोणी तरी म्हणतंय, “जा, झोप आतां. उद्यां 
सकाळीं पैपमधून जायचंय ना? मग लवकर उठलं पाहिजे 
आळड्यासारखं झोपून चालणार नाहीं ! ” तेव्हां आतां हें 
पत्र देतों पोस्टमनळा आणि लावतो रेस त्याच्याबरोबर, 
बघूं दे, हें पत्र पोपटजवळ अगोदर जातं का त्याचे भाई ! 

तुझा 


श्र 


| 


। 
| 


गोवा मुक्ती संग्रामाच्या लढ्याच्या वेळी तुरुंगात 
असताना मधु लिमये यांनी आपल्या एक वर्षाच्या 
मुलाला लिहिलेली ही पत्रे. या आंदोलनाच्या 
सुवर्णमहोत्सवा निमित्ताने या पुस्तकाचे पुनसुंद्रण 
आम्ही करीत आहोत! 

आपल्या मुलाच्या भावविश्वातील वेगवेगळ्या 
विषयां वर त्याच्याशी केलेले हे हितगुज आहे. 
ऐतिहासिक दृष्टीने आणि साहित्य म्हणूनही ही पत्रे 


वाचण्यासारखी आहेत. 


किंमत : रु. २०.०० ब्पॉ्ण्युत्क र क्र 


(मर) उ्पवाञाशशाळा 
155४ 81-7185-550-4 मुखपृष्ठ व चित्रे : प्रभाकर गोरे 


अ््ि 
पाका म मीड, :: 72.89 १0 आ 2 १ स.) 


